सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 
कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५२/का-७अ 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०२ जून, २०२३ 


संदर्भ :- 
१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, मुंबई यांचे दि.११/४/२०२३ चे पत्र, 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/४/२०२३२, 
३. समक्रमांकाचा दि.१९/४/२०२३ चा शासन निर्णय 

शासन निर्णय :- 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा 


योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- 
एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे एप्रिल व मे २०२३ च्या वेतनाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ 


मधील लेखशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे एकुण १३४६०.८० लक्ष (रुपये एकशे चौतीस कोटी 


साठ लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


अ. लेखाशिर्ष व बाब 


अर्थसंकल्पित तरतूद 
(२०२३-२४) 


यापूर्वी वितरीत तरतूद 


प्रस्तावित वितरण 


३ 


ee 


मागणी क्र.<-१ 


१ | २२३६, पोषण आहार 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 


(केंद्र हिस्सा २५%) (कार्यक्रम) (२२३६२१३७), 
०१ वेतन 


(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८) (०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 


9892.33 


489.00 


£34.00 


2 | (०८) (०९) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खची 


(राज्य हिस्सा ७५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१४६), 
०१ वेतन 


५९३५.०० 


५९३.०० 


२४९३.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५२/का-७अ 


अ. लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित तरतूद यापूर्वी वितरीत तरतूद प्रस्तावित वितरण 
क्र (२०२३-२४) 
| 9 २ ३ PR 4 
मागणी क्र.(-१ 


३ | (०८) (0५ अंगणवाडी सेवा 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) 
(223698 84) 

०१ वेतन १५४९.१८ १५४.०० २१७.८० 
४ | (००(०४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेतंर्गत 
अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदान 

(केंद्र हिस्सा २५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१५५), ४९३८.३४ ४९३.०० २१७३.०० 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 

५ | (00)(04) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेतंर्गत 
अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदान 

राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१६४), १४८१५.०३ १४८१.०० ६५१९.०० 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 

६ | (ooj(og) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेतंर्गत 
अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना 


अनुदान 

अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६-२१७३), ६४५७.०० ६४५.०० १२२७.०० 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 

केद्र हिस्सा ६९१६.६७ ६९०.०० ३००४.०० 
राज्य हिस्सा २८७५६.२१ २८७३.०० १०४५६.८० 
एकूण ३७६७२.८८ ३५६३.०० १३४६०.८० 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे 
काटेकोर पालन करावे. 


३. केंद्र शासनाकडून मंजूर APIP नुसार केंद्र हिऊर्याचा निधी पूर्णपणे प्राप्त करुन घेण्याबाबत आयुक्त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५२/का-७अ 


४. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/ व्यय-६, दिनांक 23.4.2023 


अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६०२१६४५२३१२३० असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 

S U N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 15bc62ef9206 

D E O R A O ece42981aab126657128d7cadca447533, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

INumber=778B75C2C14BADBE6832D776 


serial 
01CF425AA7979B907650965C83919DBA7DC4 
58C7, cn=SUNIL DEORAO SARDAR 

Date: 2023.06.02 16:48:02 +05'30° 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
२. महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 


. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास), जिल्हा परिषद, 


(आयुक्‍्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 


. सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई 


मार्फत), 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहहर/मुंबई उपनगर, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 

. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍ताळलय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
. कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 

९. 


कक्ष अधिकारी (का.४),, महिला व बाल विकास fours, Aare, Fag, 


१०.निवड नस्ती-का.७ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


